औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह, औरंगाबाद परिसरातील 
जुने वायरिंगची दुरस्ती व नुतनीकरण करणे या 
कामासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.३५०/तुरुंग-२, 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक: १५ फेब्रुवारी, २०१४. 
वाचा 
अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा. क्र. 
बीएलडी/औमका/बंदीबॅरेक/वायरींगदुरूस्ती/१०७०६/कक्ष-६(३), दिनांक ०२.१२.२०१३. 


प्रस्तावना 

औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह, औरंगाबाद येथील बंदी बॅरेक तसेच विविध भागातील विद्युत पुरवठा 
करणाऱ्या वायरिंग फार जुन्या झालेल्या आहेत. यास्तव सदर ठिकाणचे विद्युत वायरिंगचे नुतनीकरण करणे 
गरजेचे आहे. याकरीता कार्यकारी अभियंता, विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद यांनी रुपये 
१८,९७,८९७/- इतक्या खर्चाचे तपासून व साक्षांकीत केलेले अंदाजपत्रके अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह 
महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनाच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केली आहेत. त्यास अनुसरुन 
याद्वारे शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय 

औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह येथील बंदी बॅरेक तसेच विविध भागातील विद्युत पुरवठा करणाऱ्या 
वायरिंगचे नुतनीकरण करण्याकरीता छाननीअंती एकूण रुपये १८,९७,८९७/- (रुपये अठरा लक्ष सत्याण्णव हजार 
MST सत्याण्णव फक्त) इतक्या अंदाजपत्रकास शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 

सदर अंदाजपत्रकाची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तपासणी केली असून सदर अंदाजपत्रक सन 
२०१२-१३ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. अंदाजपत्रकात ४ टक्के आकस्मिक खर्चाची तरतूद करण्यात आली 
आहे. 

यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८, ४०५९-सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, १०१ 
बांधकाम, (००) (0) तुरुंग, पंचवार्षिक योजना या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 

हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्न 
१०.०८/प्र.क्र.७०/२००८/विनियम, दि.१५/०५/२००९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.३५०/तुरुंग-२ 
पहिला, उप विभाग-पाच,अनुक्रमांक-५, नियम १३४ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०२१४१८४२३१६३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra Ishwar 
Giri 


R avi Nn d fa DN: CN = Ravindra Ishwar Giri, C = 


IN, S = maharashtra, O = 
» GOVERNMENT OF 


Ishwar Giri ५५०७०५६, 


(र. ई. गिरी) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरिक्षक (कारागृह),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
३. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मध्य विभाग), औरंगाबाद, 
४. अधीक्षक, औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह, औरंगाबाद, 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
७. कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, 
उपकोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, 
९. कार्यकारी अभियंता, विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद, 
१०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारती-२) मंत्रालय,मुंबई-३२, 
११. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ११ वा मजला, मुंबई-५, 
१२. निवडनस्ती, तुरुंग-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


